“महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा” 
आयोजित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ मे, २०२२. 


संदर्भ 9. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,बैठक-३४१४/प्र.क्र.३६/क्रीयुसे-२, 
दि.०८ जुले, २०१४. 
२. सहसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक:- 
मिऑस्प/झानि.सुधारणा/प्रस्ताव/२०२१-२२/का.६,दि.०८ फ़ेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना- 

राज्यात क्रीडामय वातावरण निर्माण करून विविध खेळांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने तसेच 
आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर आपले नैपुण्य दाखवित असलेल्या खेळाडूंना स्पर्धेत खेळण्याची 
जास्तीत जास्त संधी प्राप्त व्हावी व राष्ट्रीय खेळ स्पर्धेच्या दृष्टीने खेळाडूंची तयारी व्हावी, याकरीता 
महाराष्ट्र ऑलिम्पीक असोशिएडानमार्फत राज्यात विविध ठिकाणी मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजीत 
करण्याचा निर्णय सदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.०८ जुले, २०१४ अन्वये घेण्यात आला. तथापि, 
वेगवेगळ्या कारणास्तव सदर मिनी ऑलम्पिक स्पर्धाचे आयोजन राज्यात अद्याप करण्यात आलेले नाही. 
सदर स्पर्धा २०२२ या वर्षामध्ये मध्ये शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,महाळुंगे-बालेवाडी,पुणे येथे आयोजित 
करण्याचा व त्यासाठी निधी मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनास सादर केला आहे. याबाबत 
निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यात क्रीडामय वातावरण निर्माण करून विविध खेळांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने तसेच 
आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर आपले नैपुण्य दाखवित असलेल्या खेळाडूंना स्पर्धेत खेळण्याची 
जास्तीत जास्त संघी प्राप्त व्हावी व राष्ट्रीय खेळ स्पर्धेच्या दृष्टीने खेळाडूंची तयारी व्हावी यादृष्टीने महाराष्ट्र 
ऑलिम्पिक असोसिएडान मार्फ़त राज्यात “महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक” स्पर्धेचे आयोजन करण्यास व 
त्यासाठी अपेक्षित रु. १९,०७,९४,६००/- एवढ्या अंदाजित खर्चास खालील अटींच्या अधीन राहून 
शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) खेळांडूची निवास व्यवस्था ,भोजन व्यवस्था या अनुंषंगाने २०१४ च्या तुलनेत सन २०२२ 
मध्ये होणार्‍या खर्चाचे प्रमाण मोठे असून या खर्चावर मर्यादा ठेवण्याबाबत आयुक्त क्रीडा व 
युवक सेवा आणि मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांनी दक्षता घ्यावी. 

२) क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगीक बाबींची खरेदी करण्यास विहित पद्धतीने मान्यता देऊन तो 
खर्च विहित पद्धतीनेच केळा जाईल याची जबाबदारी, आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा आणि 
मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


3) स्पर्धाची जाहिरात , बॅनर , पोस्टर व सुशाभीकरण या अनुषंगाने दर्शविलेला रू. १.८० कोटी 
खर्च जास्त असून तो मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि मुख्य 
स्पर्धा आयोजन समिती यांनी घ्यावी. 

४) खर्च विहित मार्गाने नियमानुसार करण्याची जबाबदारी आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि 

मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांची राहील. 

५) स्पर्धेच्या खर्चाचा तपशिल स्पर्धा झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत शासनास सादर करणे 
तसेच स्पर्धेअंती शिल्लक राहणारी रक्‍कम शासनास समर्पित करणे आवश्यक राहील. ही 
जबाबदारी मुख्य स्पर्धा आयोजन समिती आणि आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांची राहील. 


2. या स्पर्धेचा बाबनिहाय अंदाजित खर्च सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये दिला आहे. मुख्य स्पर्धा 
आयोजन समितीने स्पर्धेसाठी क्रीडा संकुलाची उपलब्धता व अन्य बाबी विचारात घेऊन स्पर्धेचे खेळ प्रकार, 
कालवधी व तारखा निश्चित करणे आवश्‍यक राहील. 
३.१ महाराष्ट्रमिनी ऑलम्पिक क्रीडा स्पर्धा, २०२२ या शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी 
येथे आयोजित करण्यात येत असून. या स्पर्धेमध्ये सोबतच्या परिशिष्ट-“ब” मध्ये नमूद केलेल्या एकुण ३२ 
खेळांचा समावेश राहील. यातील कोणताही खेळ वगळायचा असल्यास मुख्य स्पर्धा आयोजन समिती 
कडून निर्णय होणे आवश्‍यक राहील. 
३.२ महाराष्ट्र मिनी ऑलम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या सुनियोजित व यशस्वी आयोजनासाठी समिती गठीत 
करण्यासंदर्भातील आदेशा स्वतंत्रपणे देण्यात येत आहेत. 
४. “महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक” स्पर्धेचे आर्थिक व्यवहार :- 

महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा करिता शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी लेखाधिकारी, 
क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,हे आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. 

तसेच संबंधित निधी आहरित करून मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात 

यावा. मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीचे सदस्य सचिव (उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (शिवछत्रपती 
क्रीडापीठ पुणे) व महासचिव, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएडान यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने आर्थिक व्यवहार 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
५. सदर स्पर्धा राज्यस्तरीय राहतील. 
६. या स्पर्धेसाठी विविध बाबींवर होणारा खर्च कमीत कमी असावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत स्पर्धेसाठी 
मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. तसेच स्पर्धेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम / विनिमय / 
शासन निर्णय इत्यादींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 
9. यासाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष “२२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०४ क्रीडा व खेळ (02) (09) 
महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेमार्फत क्रीडा संस्थांना सहाय्यक अनुदान -३१ सहाय्यक अनुदाने (२२०४ 
१९४३)” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


८. Blan निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
अनौस. क्र. ५३२/२०२२/व्यय-५ दि. २६.०५.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Re सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२७१०५११३३७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
R a m d as G a n p at DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S 

= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


D h uma | EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2022.05.27 11:33:41 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-“अ” 


“महाराष्ट्र मिनी ऑलम्पिक स्पर्धा” करिता येणा-या खर्चाचे अंदाजपत्रक. 


अ.क्र. खर्चाची बाब अंदाजित खर्च 
= | . खेळाडू,मार्गदर्शक,पंच,व्यवस्थापक,पदाधीकारी व इतर अधिकारी ३,६४,२४,०००/- 
निवास व्यवस्था खर्च (९१०६ * रु.१०००/- प्रमाणे * ४ दिवस 
२. खेळाडू,मार्गदर्शक,पंच,व्यवस्थापक,पदाधीकारी व इतर अधिकारी १,४५,६९,६००/- 
भोजन व्यवस्था खर्च (९१०० * रु.४००/- प्रमाणे * ४ दिवस 
३. खेळाडू,मार्गदर्शक,पंच,व्यवस्थापक यांचा प्रवास खर्च (9५०० * ९०,००,०००/- 
रु.१२००/- प्रमाणे 
ia ; खेळाडू,मार्गदर्डक,पंच,व्यवस्थापक यांचा प्रवासकाळातील देनिक १५,००,०००/- 
भत्ता खर्च (७५०० * रु.२००/- प्रमाणे 
ष्‌. पंच पदाधिकारी व इतर अधिकारी यांचा प्रवास खर्च (१६०६* २४,०९,०००/- 
रु.१५००/- प्रमाणे अथवा शासन नियमाप्रमाणे 
६. स्पर्धा आयोजन ठीकाणी सर्व खेळाची स्थानिक वाहतुक व्यवस्था 3६,४२,०००/- 
(९१०६* रु.१००/- याप्रमाणे ४ दिवस 
| पंच,पदाधिकारी व इतर अधिकारी यांचे गणवेडा (१९००* रु. १२००/- २२,८०,०००/- 
प्रमाणे 
८. खेळाडू,मार्गदर्शक,व्यवस्थापक ट्रकसुट,टी शार्ट व शार्ट्स खर्च १,८७,५०,०००/- 
(७५००* रु. २५००/-प्रमाणे 
९. सर्व खेळाचे हॉल/स्पर्धा ठिकाण/मेदान/पोडियम तयार करणे,सुविधा ५,००,००,०००/- 
भाडे,इलेक्ट्रिसीटी,पाणी,साफ़सफ़ाई देखभाल व दुरुस्ती. 
। ७. | ०. | Ud खेळाचे क्रोडा साहित्य तसेच शुटिंग खेळाचे AA व टार्गेट्स. १,१०,०००/- 
| aa. | १, सर्व खेळांचे मेडळल,प्रमाणपत्र, ट्रॉफ़ी,बक्षीषे,स्मृतीचिन्ह. ६०,००,०००/- 
१२. सर्व खेळासाठी वैद्यकीय सुविधा ( कोविड टेस्ट इ.) ५०,००,०००/- 
१३. स्पर्धा कालावधीसाठी फ़ोटो, व्हिडीओ शुटिंग २०,००,०००/- 
a स्पर्धा उद्घाटन व समारोप समारंभ ५०,००,०००/- 
१५. स्पर्धेची जाहिरात SAT पोस्टर व सुशोभिकरण १,८०,००,०००/- 
१६. क्रीडा ज्योत खर्च-प्रवास,निवास,भोजन व सादिल खर्च इ. ४०,००,०००/- 
| ७. | बैठकांचे चहापान,अल्पोपाहार तसेच आयत्यावेळी उद्भवलेला खर्च व १२,२०,२००/- 
इतर किरकोळ खर्च. 
एकुण:- १९,०७,९४,६००/- 
Ramdas Ganpat GUS cere No. 
Dhumal oa. 
(रामदास धुमाळ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-“ब” 
“महाराष्ट्र स्टेट ऑलिम्पिक गेम्स” 
खेळाडू, मार्गदर्शक व व्यवस्थापक, अधिकारी, पंच, स्वंयसेवक व इतर खेळनिहाय सहभागी संख्या. 


अ.क्र शिक खेळाडू संख्या मार्गदर्शक व व्यवस्थापक | अधिकारी | पंच | स्वंयसेवक/ | एकूण संख्या 
पुरूष महिला पुरूष महिला इतर 
Lae २ ३ =a षु ६ | 8 | c g [ee | 
Ba आर्चरी २३० २२० किं शिका ३ २५ 1१ २८८ 
२ | अथलेटिक्स २४८ २४८ १६ १६ ३ ७० २० ६२१ 
3 getter Gy 4o |. || ll. se | 3 30 & १४२ 
४ | बास्केटबॉल ९६ ९६ १६ १६ ३ ३० १५ २७२ 
५ | STRAP ८० ८० १६ १६ ३ ३० शिळ | ० २३५ 
६ | कनोईंग व कायाकिंग २४० २४० १६ १६ ३ ४० २० ५७५ 
७ | ORT ९६ ९६ १६ १६ ३ ३० 1१ २६७ 
८ | फुटबॉल ८० ८० ८ ८ ३ १५ fe 208 
९ | जिम्नॅस्टिक्स ११२ १६८ १६ १६ ३ २० 1१ ३४५ 
१० | BUSI १२८ १२८ १६ १६ ३ २० १५ ३२६ 
ey हाकी १४४ १४४ १६ १६ ३ ३० २० ३७३ 
१२ | ज्युदो ६४ ६४ १६ १६ ३ ३५ ae .| २०८ 
१३ | कबडडी ९६ ९६ १६ १६ ३ ३५ २० २८२ 
१४ | खो-खो ९६ ९६ १६ १६ ३ ३५ २० २८२ 
१५ | लॉनटेनिस ३२ ३२ १६ १६ ३ २० १९ १३८ 
१६ | मॉडर्न पॅन्टॉथळॉन ३२ ३२ १६ १६ ३ २० २० १३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


१७ | शुटींग २०० २०० १६ १६ ३ ४० २० ४८५ 
१८ | रोईंग १२० १२० १६ १६ ३ २० २० ३१५ 
१९ ।रग्बी 86 86 "16 "16 3 २४ २० २७१ 
२० | जलतरण - स्विमिंग २४० १९० १६ १६ ३ ६० २० ५४५ 
वॉटरपोलो 

२१ | टेबल टेनिस ४० ३२ १६ १६ ३ १५ १५ १३७ 
२२ | तायक्वांदो ६४ ६४ १६ १६ ३ १५ i ee ० १८८ 
२३ । ट्रायथलॉन ३२ २४ १६ १६ ३ १५ १५ १२१ 
२४ | व्हालीबॉल ९६ ९६ १६ १६ ३ २५ १५ २६७ 
२५ | वेटलिफ्टींग द्द ३५ १६ १६ ३ २० fe ० १५५ 
२६ | कुस्ती १६० ८० २४ १६ ३ ३५ fe ३२८ 
२७ | Bz ८० ८० १६ १६ ३ ४० | २४५ 
२८ | सायकलींग १३६ १३६ १६ १६ ३ ४० १५ ३६२ 
२९ | नेटबॉल ९६ ९६ 16 १६ ३ २० १५ 2&2 
30 | सेपकटेकरा १२० १२० १६ १६ ३ २० 1१ | ३०५ 
३१ । स्क्वडा १०४ १०४ १६ १६ ३ १५ fe २६८ 
३२ | याचिंग ४० ४० १६ १६ ३ २० pe १४५ 

एकूण संख्या | ३५७७ ३११३ ४८० ४७२ ९६ ९०९ ४५९ ९१०६ 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 

R a m d as G a n p at DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


D h uma | AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2022.05.27 11:34:34 +05'30" 


(रामदास धुमाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


